सह सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः बदली-२०१९/सं.क्र.१०३२/प्र.क्र.९५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 
आदे 


संदर्भ- शासन आदेशा क्र.उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४, दि.१२.०६.२०१९ 


संदर्भाधिन शासन आदेशातील अ.क्र.२ येथील आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ चे कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील मंत्रालयीन संवर्गातील सह सचिवांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
पदनाम 

Ee 2 ३ PB 

(१ | श्री.इ.मु.काझी, सह सचिव | सामान्य प्रशासन विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

२ | डॉ. (श्रीमती) सुवर्णा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | कौशल्य विकास व उद्योजकता 
सि.खरात, विभाग 
सह सचिव 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१४१७३७१८५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


igitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G DN: Of Mahi htt General 
ठे] a Nn a al Administration 0९ 1८0९400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41 
शं \da8a72725a47b4f0, 
‘jalNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e3 
Bhimrao Gurav snes 
2019.08.14 18:41:24 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रती- १ श्री.इ.मु.काझी, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


२) श्रीमती सुवर्णा सि.खरात, सह सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
3) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/सं.क्र.१०३२/प्र.क्र.९५/का.१४ 


४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ महसूल व वन विभाग /शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग / कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग 

५) सह / उप सचिव (आस्था, सामान्य प्रशासन विभाग/ महसूल व वन विभाग /शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग/ ered विकास व उद्योजकता विभाग 

६) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, Jars पिअर, 
सुरजी THA मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 

७) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


